शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कार व अन्य क्रीडा पुरस्कारवितरण 
समारंभ आयोजनासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पुरवणी-३५२२/प्र.क्र.१४४/क्रीयुसे -२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०१ फेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा- 
१. शाळेय शिक्षण व क्रीडाविभाग, शासन निर्णय क्रमांक शिछपु-२०२०/प्र.क्र.९३/क्रीयुसे-२, 
दि. १४ डिसेंबर, २०२२ 
२. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा,पुणे यांचे पत्र क्रशिछपु/पुरवणी मागणी/का-१४/२०२२-२३; 
दि.१५ नोव्हेंबर, २०२२ 


प्रस्तावना:- 
महाराष्ट्र राज्यातील नामवंत सर्वोत्कृष्ट क्रीडापटूंना शिवछत्रपती राज्य क्रीडा जीवन गौरव 
पुरस्कार, उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कार, शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (खेळाडू), शिवछत्रपती 
राज्य क्रीडा पुरस्कार (दिव्यांग खेळाडू, सहासी क्रीडा पुरस्कार व जिजामाता क्रीडा पुरस्कार प्रदान 
करण्याची योजना सन १९८८-८९ पासून कार्यन्वित आहे. उपरोक्त संदर्भिय क्र.१ च्या शासन 
निर्णयान्वये सदर पुरस्कारांसाठीची नियमावली सुधारीत करण्यात आली आहे. 
यानुसार सन २०१९-२०, २०२०-२१ व २०२१-२२ या वर्षासाठीचे पुरस्कार वितरीत करण्यात 
येणार आहे. सदर समारंभ आयोजनासाठी निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

सन २०२२-२३ या वर्षा मध्ये सन २०१९-२०, २०२०-२१ व २०२१-२२ या वर्षासाठी देण्यात 
येणाऱ्या शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार व अन्य क्रिडा पुरस्काराची रक्‍कम व वितरण समारंभ या 
वरील खर्च भागविण्यासाठी रु.५५०.०० लक्ष (रुपये पाच कोटी पंन्नास लक्ष फक्त) इतकी रक्‍कम वितरीत 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच सदर रक्‍कम आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांच्या अधिनस्त 
ठेवण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. उपरोक्त संदर्भात होणारा खर्च ““मागणी क्र. ई-०३, २२०४-क्रीडा व युवक सेवा- १०४ क्रीडा व 
खेळ (०३) क्रीडा पुरस्कार (०३) (०१) राज्य क्रीडा पुरस्कार समारंभांचे आयोजन, (अनिवार्य) (२२०४- 
१५६९), ५० इतर खर्च” या लेखाशिर्षाखालील मंजूर तरतूदी मधून भागविण्यात यावा. सदरचे अनुदान 
ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहेत त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात यावे. 
३. वित्त विभागाच्या दि.०८ जुले, २०१९ व दि.२२ जानेवारी, २०२० च्या परिपत्रकातील अटी व 
सूचनानुसार उपरोक्त तरतूद खर्च करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. यासाठी संबंधित 
उपसंचालक/लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांना आंहरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्त, 
क्रीडा व युवक सेवा यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ६५/२०२२/व्यय-५,दि.१९.०१.२०२३ 
अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरवणी-३५२२/प्र.क्र.१४४/क्रीयुसे -२ 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२०११८०८३६८३२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Ramdas Ganpat 
Dhumal 


(रामदास धुमाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल,महाराष्ट्र राज्य. 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 
३. मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 
४. मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन , मुंबई 
५. मा. सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन , मुंबई 
६. मा.मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
७. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
८. मा. राज्यमंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
९. सर्व विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य यांचे स्वीय सहायक. 
१०.प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
११.आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
१२.महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर, 
१३.महाळेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर 
१४.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई(क्रीडा संचालनालयामार्फत) . 
१५.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
१६.वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे (क्रीडा संचालनालयामार्फत) . 
१७.ळेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
१८. सर्व उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत), 
१९.वित्त विभाग,व्यय -५/अर्थ -८, नियोजन विभाग (का. १४७१) मंत्रालय, मुंबई, 
२०.कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२१.निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


